सातारा सैनिकी झाळेच्या नृतनीकरणासाठी सन 
२०२० - २१ या आर्थिक वर्षात रु. ३२,८४,२५०/- 
इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०१६/प्र.क्र.६७/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
तारीख: ८ जानेवारी, २०२१ 
वाचा :- 

१) शासन निर्णय क्रमांक सासैशा-२०१७/प्र.क्र.६७/एसएम-६, शालेय शिक्षण विभाग, 

दिनांक १६.०१.२०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांक सासैशा-२०१७/प्र.क्र.६७/एसएम-६, शालेय शिक्षण विभाग, 

दिनांक ६.०३.२०१८ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः सासैडा-२०१६/प्र.क्र.६७/एसएम-६, दिनांक ०७.१२.२०१९ 
४) प्राचार्य, सातारा सैनिक स्कूल यांचे क्र.३३८/एस/क्यू/२०२०-२१/२७०, दि. २८.०८.२०० चे पत्र 


यस्तावना :- 


सातारा सैनिकी शाळेच्या नूतनीकरणासाठी रु. ११४.८५ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
संदर्भाधीन क्र. (१) च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सातारा सैनिकी झाळेच्या 
नूतनीकरणासाठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात रु. १८.०० लक्ष (रुपये अठरा लक्ष फक्त) इतका निधी 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. (2) येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षात रु. ५६.८५ लक्ष (रुपये छप्पन लक्ष पंच्याऐंशी हजार फक्त) इतका निधी उपरोक्त संदर्भाधीन 
क्र. (३) येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. अशा प्रकारे एकूण ७४.८५ लक्ष निधी वितरीत 
करण्यात आला असून प्राचार्य, सातारा सैनिक शाळा यांनी संदर्भाधीन क्र. (४) येथील दिनांक २८.०८.२०२० 
च्या पत्रान्वये उर्वरीत रु. ४०.०० लक्ष निधी वितरीत करण्याची मागणी केली आहे. सदर प्रस्ताव वित्त 
विभागास सादर केला असता, वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ५५% निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता दिली असून यानुसार सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद रु. 
६,५६,८५,०००/- इतक्या रकमेतून यापूर्वी वितरीत केलेली ५०% रक्कम वजा जाता उर्वरीत 4% म्हणजेच 
रु. ३२,८४,२५०/- इतकी रक्‍कम वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार सातारा सैनिक शाळेच्या नूतनीकरणासाठी 
उपलब्ध होत आहे. सातारा सैनिकी शाळेच्या नूतनीकरणासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
रु.३२,८४,२५०/- (रुपये रुपये बत्तीस लाख PRN हजार दोनशे पन्नास फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन TA निर्णय :- 


सातारा सैनिकी शाळेच्या नूतनीकरणासाठी “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, 
०२ माध्यमिक शिक्षण-११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी 
शाळांना सहायक अनुदान (२२०२०४६९), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध तरतूदीमधून रु. ३२,८४,२५०/- ( रुपये बत्तीस लाख चौर्‍्याएऐंशी 
हजार दोनशे पन्नास फक्त ) इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०१६/प्र.क्र.६७/एसएम-६ 


2. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे तसेच वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक 
अर्थसं-२०२०/प्र. क्र. ६४/अर्थ-३, दिनांक १६.४.२०२० मधील आदेझाचे काटेकोर पालन करणे आवश्‍यक 
राहील. 


प्‌. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६२६/२०२०/व्यय-५, दिनांक ०४.१२.२०२० 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०८१२११५११८२१ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Imtiyaz Zea eames 
M 1 S hta q Uu e Ka ZI coe dobaz aed “nt 7 rhea I न 492fda5b29e07 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
3. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 


५. अपर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण )मंत्रालय, मुंबई 

६. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. सहायक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 
९. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 

१०. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

११. प्रधान महालेखापाल(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

१३. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४. प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, सातारा 

१५. सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१६. मानद सचिव, बोर्ड ऑफ गव्हर्नस सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 

१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. वित्त विभाग,व्यय-५/अर्थसंकल्प-३ मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१९. निवड नस्ती (एसएम-६) 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


